वर्ष ८ , अंक १३० ] 


MARE 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

गुरुवार , ऑक्टोबर १३ , २०२२ / आश्विन २१ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक ३८० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक- अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


भाग चार - ब - ३८०-१ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

मंत्रालय ( विस्तार ) , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १२ ऑक्टोबर , २०२२ . 

अधिसचूना 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० . 

क्रमांक ससंनि ०३२० / प्र.क्र .६३ / १३ स . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) याच्या कलम 
१६५ च्या पोट - कलम ( १ ) व ( २ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून , महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समितीची निवडणूक ) नियम , २०१४ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी , महाराष्ट्र 
शासनाने सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केलेल्या नियमांचे पुढील प्रारूप , त्यामुळे बाधा पोहचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या 
माहितीकरिता , उक्त अधिनियमाच्या कलम १६५ च्या पोट - कलम ( ३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे , याद्वारे , प्रसिद्ध करण्यात येत 
आहे ; आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , उक्त प्रारूप , महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०२२ रोजी किंवा 
त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल . 


२. उपरोक्त दिनांकापूर्वी , उक्त प्रारूपाच्या बाबतीत , कोणत्याही व्यक्तीकडून अपर मुख्य सचिव , ( सहकार व पणन ) , सहकार , 
पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , विस्तार , मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे ज्या कोणत्याही 
हरकती किंवा सूचना प्राप्त होतील त्या शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील . 

प्रारूप नियम 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० . 

क्रमांक ससंनि ०३२० / प्र.क्र .६३ / १३ स . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) याच्या कलम 
१६५ च्या पोट - कलम ( १ ) व ( २ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब , ऑक्टोबर १३ , २०२२ / आश्विन २१ , शके १ ९ ४४ 

- 

दिनांक **** 


२ 

वापर करून , महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार - ब , 

२०२२ यामध्ये प्रसिद्ध केलेली 
शासकीय अधिसूचना , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , क्रमांक **** दिनांक **** २०२२ अनुसार , हरकती व सूचना विचारात 
घेतल्यानंतर , याद्वारे , महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समितीची निवडणूक ) नियम , २०१४ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील 
नियम करीत आहे 

: 


१. या नियमांस , महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समितीची निवडणूक ) ( * * सुधारणा ) नियम , २०२२ असे म्हणावे . 

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समितीची निवडणूक ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ मुख्य नियम ” असा 
केला आहे ) याच्या नियम ४ मध्ये , - 


अ ) खंड ( दोन ) मधील , “ ब ” वर्ग प्रकारात मोडणाऱ्या संस्था या शीर्षाखालील , नोंद ( ३ ) ऐवजी पुढील नोंद 
दाखल करण्यात येईल 

: 


“ ( ३ ) रुपये दहा लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक भरणा झालेले भाग भांडवल असणाऱ्या सर्व प्राथमिक कृषि 
सहकारी पतसंस्था आणि आदिवासी कृषि सहकारी पतसंस्था . ' 


( ब ) खंड ( तीन ) मधील , “ क ” वर्ग प्रकारात मोडणाऱ्या संस्था या शीर्षाखालील , नोंद ( २ ) आधी , पुढील नोंद 
समाविष्ट करण्यात येईल : 

: 


' ( १ ) रुपये दहा लाखांपेक्षा कमी भरणा झालेले भाग भांडवल असणाऱ्या सर्व प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था 
आणि आदिवासी कृषि सहकारी पतसंस्था . " 


३. मुख्य नियमांच्या नियम ७७ ऐवजी , पुढील नियम दाखल करण्यात येईल 

: 


( 4 

७७. पदाधिकाऱ्यांची निवडणूक - समितीच्या सदस्यांची निवड झाल्यानंतर लगेचच अशा कोणत्याही संस्थेच्या 
पदाधिकाऱ्यांची निवडणूक , मावळत्या समितीची मुदत समाप्त होण्यापूर्वी घेण्यात येईल 

* 


परंतु , जर अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये समितीची मुदत वाढविली असेल तर किंवा जेव्हा अधिनियमाच्या कलम ७८ , 
७८ अ , किंवा ११० अ अन्वये नियुक्त केलेल्या प्रशासकाची किंवा अधिनियमाच्या कलम ७७ अ अन्वये नियुक्त केलेल्या 
प्राधिकृत अधिकाऱ्याची मुदत समाप्त झाल्यानंतर निवडणुका घेतल्या जात असतील त्या बाबतीत , अशा कोणत्याही 
संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवडणूक , तिच्या उप - विधींमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे , निकाल जाहीर झालेल्या तारखेपासून पंधरा 
दिवसांच्या आत , घेण्यात येईल . या प्रयोजनार्थ घेतलेली समितीची सभा , राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने प्राधिकृत 
केलेल्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात येईल . ” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनूप कुमार , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर १३ , २०२२ / आश्विन २१ , शके १ ९ ४४ 

CO - OPERATION AND TEXTILES DEPARTMENT 


Mantralaya ( Annex ) , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , Dated 12th October , 2022 . 

NOTIFICATION 


३ 


MAHARASHTRA CO - OPERATIVE SOCIETIES ACT , 1960 . 

No. Sasani - 0320 / C.R.63 / 13C . - The following draft of rule further to amend the Maharashtra 
Co - operative Societies ( Election to Committee ) Rules , 2014 ( hereinafter referred to as " the principal 
Rules " ) , which the Government of Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred 
by sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 165 of the Maharashtra Co - operative Societies Act , 1960 
( Mah . XXIV of 1961 ) , and of all other powers enabling it in that behalf , is hereby published , as 
required by sub - section ( 3 ) of section 165 of the said Act , for the information of all the persons likely 
to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration 
by the Government of Maharashtra on or after the 11th November , 2022 . 


2. Any objections or suggestions , which may be received by the Additional Chief Secretary 
( Co - operation and Marketing ) , Co - operation , Marketing and Textile Department , Madam Cama Marg , 
Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Annex , Mumbai 400 032 , from any person with respect to 
the said draft before the aforesaid date , will be considered by the Government . 

DRAFT RULES 


MAHARASHTRA CO - OPERATIVE SOCIETIES ACT , 1960 . 

No. Sasani - 0320 / C.R.63 / 13C . - In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of 
section 165 of the Maharashtra Co - operative Societies Act , 1960 ( Mah.XXIV of 1961 ) , and of all other 
powers bling it that behalf , the Government of Maharashtra hereby , after considering objections 
and suggestions , pursuant to the Government Notification , Co - operation , Marketing and Textiles 
Department , No . **** , dated the **** of **** 2022 , published in the Maharashtra Government Gazette , 
Extraordinary , Part IV - B , dated the *** 2022 , makes the following rules further to amend to the 
Maharashtra Co - operative Societies ( Election to Committee ) Rules , 2014 , namely : 


1. These rules may be called the Maharashtra Co - operative Societies ( Election to 
Committee ) ( ** Amendment ) Rules , 2022 . 


2. In rule 4 of the Maharashtra Co - operative Societies ( Election to Committee ) Rules , 2014 
( hereinafter referred to as the principal Rules ) , 


( a ) in clause ( II ) , under the heading " Type " B " Societies " , for entry ( 3 ) the following 
entry shall be substituted , namely : — 


" ( 3 ) All primary Agricultural Co - operative Credit Societies and Adiwasi 
Agricultural Co - operative Credit Societies having paid up share capital of ten lakh 
rupees or more . " ; 


( b ) in clause ( III ) , under the heading “ Type “ C ” Societies " , before entry ( 2 ) the following 
entry shall be inserted , namely : 


" ( 1 ) All primary Agricultural Co - operative Credit Societies and Adiwasi 
Agricultural Co - operative Credit Societies having paid up share capital less than ten 
lakh rupees . " 


" " 


3. For rule 77 of the principal Rules , the following rule shall be substituted , namely : 

" 77. Election of office bearers . As soon as the members of the committee are elected , the 
election of office bearers of any such society shall be held before the expiry of the term of the 
outgoing committee : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब , ऑक्टोबर १३ , २०२२ / आश्विन २१ , शके १ ९ ४४ 

- 


Provided that , if the term of committee is extended under the provisions of the Act or where 
the elections are held after the expiry of the term of the administrator appointed under sections 
78 , 78A or 110A of the Act or authorized officer appointed under section 77A of the Act , then the 
election of office bearers of any such society shall be held within a period of fifteen days from 
the date of declaration of result as provided in its bye - laws . The meeting of the committee for 
this purpose shall be presided over by officer authorized by the SCEA . ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANOOP KUMAR , 

Additional Chief Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


